राज्यातील उपक्रमशील शिक्षक व अधिकाऱ्यांचा 
विचार गट स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४८/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ एप्रिल, २०२२ 


वाचा :- १) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे क्रमांक जा.क्र.राशैसंवप्रपम/ 
साव्यावि / उशिअविगट / २०२१ / ८६५, दिनांक ०५/०३/२०२१ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४८/एसडी-६, 
दिनांक ०५ मार्च, २०२१. 


शासन शुध्दिपत्रक :- 


राज्यातील उपक्रमशील शिक्षक व अधिकाऱ्यांच्या विचार गटातील सदस्य डॉ. वैशाली वीर, 
तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, नाशिक यांचे सदस्यत्व प्रशासकीय कारणास्तव रद्द 
करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या॥/१/१/.१8॥॥88७9॥॥७.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०४२९१८०५१६०२२१ असा आहे. सदर शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Imtiyaz a 
Mushtaque Kazi कण्ाका 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
४ मा. अध्यक्षवमा. उपाध्यक्ष, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
५ मा. सभापती वमा. उपसभापती, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 
६ मा. मंत्री, (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
७ मा. राज्यमंत्री, (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
८) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
qo) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 
११ शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४८/एसडी-६ 


) संचालक, बालभारती, 
) सर्वविभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 
१६) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद (सवी. 
) 
) 
) 


प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सवी. 
प्रशासन अधिकारी/शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका (सवी. 
निवड नस्ती (कार्या.एसडी-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


